अधीक्षक अभियंता, विदर्भ जलविद्युत व उपसा सिंचन मंडळ, 
नागपूर यांचे कार्यालय व त्याअंतर्गत ४ विभागीय व ११ 
उपविभागीय कार्यालयांतील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
पदांना दि.१.०३.२०२४ते दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. क्र. मुदवा २०२४/प्र.क्र.३८/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक :- ०१.०४.२०२४ 


संदर्भ : १) शासन निर्णय HAH ASAT २०२३/प्र.क्र.४६/ज.वि., दिनांक ०४.१०.२०२३ 
२) मुख्य अभियंता, (वि), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांचे पत्र क्र. मुअ (वि)/जविप्र/ 
मुदतवाढ/आ-१०/२८९, दिनांक २८.०२.२०२४ 


शासन निर्णय: 


मुख्य अभियंता (विद्युत, जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, विदर्भ जलविद्युत व उपसा 
सिंचन मंडळ, नागपूर यांचे कार्यालय व त्यांच्या अधिपत्याखाळील ४ विभागीय व ११ उपविभागीय कार्यालयातील 
नियत अस्थायी २१९ पदांना दिनांक ०१.०३.२०२४ ते दिनांक ३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
(तपश्लील सोबतच्या विवरणपत्रात दिलेला आहे.) 
२. या पदांवर होणारा आस्थापनेचा खर्च नियत अस्थायी आस्थापनेचा अस्थायी आस्थापनेचा खर्च 
"मागणी क्र.आय-५ ,मुख्य लेखाशिर्ष ४७०१ - मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, १९०- सार्वजनिक 
क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, (०४) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान 
(वेतन), (०४) (०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान(अनिवार्य) (४७०१ आय १७१)” 
या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक 
२१.०२.२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


ह. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०४०११६१७२२८१२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


AMRUTA AJIT 
INAMDAR 


(अ.अ.इनामदार) 
सोबत:- विवरणपत्र. शासनाच्या अवर सचिव 


प्रत माहिती व आवश्‍यक त्या कार्यवाहीकरिता विवरणपत्रासह अग्रेषित: 
१.महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 
२.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 


शासन निर्णय क्रमांकः FEAT २०२४/प्र.क्र.३८/जवि 


३.कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर 
४.मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई. 
५.अधीक्षक अभियंता, विदर्भ जलविद्युत व उपसा सिंचन मंडळ, नागपूर. 


६.अधीक्षक अभियंता, प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष, जलसंपदा विभाग, पुणे 
७.ज.वि. संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्र. मुदवा २०२४/प्र.क्र.३८/जवि, दि. ०१.०४.२०२४ चे 


बिवरणपत्र-१ 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील मुदतवाढीसाठी मंजूर पदे 
अ. पदनाम अ.अ. विदर्भ का.अ. का.अ. का.अ. का.अ. 
क्र जलविद्युत व विदर्भ जलविद्युत व विदर्भ जलविद्युत व विदर्भ जलविद्युत व उ पसा सिंचन विदर्भ जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग,यवतमाळ व त्या or 
उपसा सिंचन | उपसा सिंचन विभाग, नागपूर व त्या अंतर्गत ३ उपविभाग | उपसा सिंचन विभाग,भंडारा व त्या अंतर्गत ३ उ पविभाग विभाग,अकोला व त्या अंतर्गत अंतर्गत we 
मंडळ ,नागपूर २ उपविभाग ३ उपविभाग र 


विभाग उपविभाग ।उपविभाग । उपविभाग । विभाग उपविभाग | उपविभाग |। उपविभाग विभाग उपविभाग ।॥ उपविभाग । विभाग उपविभाग । उपविभाग |। उपविभाग 

नागपूर क्र.१ वर्धा क्र.२ नागपूर | क्र.३ चंद्रपूर | भंडारा क्र.२ भंडारा । क्र.३ क्र.२गोदिया | अकोला | क्र.१ क्र.१वाशिम | यवतमाळ क्र.२पुसद | H.2 क्र.३ यवतमाळ 
गडचिरोली खामगाव अमरावती 

कक काका का जा अर ७ % 


| 


अधीक्षक j 
२ | सहाय्यक अधीक्षक 
शिंका || ||| '_। 
३ | कार्यकारी अभियंता ai mae 2 
| | 3 ("क |" १ ee कै | ee ee ee | 
क.अ./झा.अ./सहा.अ. २ g g g g g 3 g g 3 g g g 43 


६ | आरेखक/सहा.आरेखक 


“० 


oO 


प्रथम लिपिक 
| १० | विभागीय लेखापाल 


र 


3 | कनिष्ठ लिपिक/ 
लिपिक-टंकलेखक 


fo 


2 
3 


fo} 


वरिष्ठ लिपिक 


क्य पयल्या वळा ea OE ee ae ane र 
क a Se a Em Te तद. आ a 
eee awe! ae (a aT Te काह्ञायत क्याचयाडत काजा ae 
a4 ea Se त्या दा ताल. कक तार ठाया क आन दायक चाळ चात काढ आड 
[a a 
AMRUTA AJIT 
INAMDAR 


(अ. अ.इनामदार) 
शासनाच्या अवर सचिव 


